वडिवळे मध्यम प्रकल्प, ता. मावळ, जिल्हा पुणे, 


तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- सुप्रमा-२०१७/८५५/( प्र.क्र. २६४/१७)/ मध्यम प्रकल्प 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १९ सप्टेंबर, २०१९. 


संदर्भ: - १) शासन निर्णय क्रमांक व्हीएडी /१०७७/एमईडी-१ दिनांक ०८/०१/१९७७. 

२) शासन निर्णय क्रमांक व्हीएडी /१०२२/२२५४१(३४९४) दिनांक २५/०७/१९८३. 

3) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांचा निर्णय क्रमांक 
मकृखोविम /निर्णय क्र. मप्र-४/१५५४ दिनांक १७/०२/२०००. 

४) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांचे पत्र क्रमांक 
मकृखोविम/२१२/(१०८२/१२)/प्रशा-१/५६७ दिनांक १७/०२/२०१७. 

५) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ यांचे पत्र क्रमांक व्यअस-२०१९/प्र.क्र.४२/अर्थ-२ 
दिनांक १७/०९/२०१९. 


प्रस्तावना:- 

वडिवळे मध्यम प्रकल्प, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे, या प्रकल्पांतर्गत मौजे उकसान, तालुका 
मावळ, जिल्हा पुणे या गावाजवळ कुंडलिका नदीवर ४०.८७८दलघमी क्षमतेचे धरण बांधण्यात आले 
आहे. सदर प्रकल्प महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत "उर्वरित महाराष्ट्र" या प्रदेशांतर्गत आहे. 
प्रकल्पाव्दारे पुणे जिल्हयामधील एकूण ४१०३ हेक्टर्स क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ होणार आहे. 


वडिवळे मध्यम प्रकल्प, ता. मावळ, जिल्हा पुणे, या प्रकल्पास संदर्भ क्रमांक १ नुसार सन 
१९७७-७८ चे दरसूचीवर आधारीत रूपये ३.३० कोटी इतक्या रकमेस मूळ प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आली होती. तद्नंतर संदर्भ क्रमांक २ नुसार सन १९८२-८३ चे दरसूचीवर आधारीत रूपये ५.५८ कोटी 
इतक्या रकमेस प्रथम सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली होती. तद्नंतर संदर्भ क्रमांक ३ नुसार 
सन १९९४-९५ चे दरसूचीवर आधारीत रूपये २९.८६ कोटी इतक्या रकमेस प्रथम सुधारित प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान केली होती. 


कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे यांनी संदर्भ क्रमांक४ 
अन्वये सन २०१३-१४ चे दरसूचीवर आधारीत रुपये ५१.५९कोटी किंमतीचा तृतीय सुधारित प्रशासकीय 
मान्यतेचा प्रस्ताव मान्यतेस्तव शासनास सादर केला आहे. या प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


शासनाच्या या निर्णयाव्दारे वडिवळे मध्यम प्रकल्प, तालुका मावळ, जिल्हा पुणे या प्रकल्पाच्या 
सन २०१३-१४ दरसूची वर आधारित रुपये ५१.५९कोटी किंमतीच्या तृतीय सुधारित प्रकल्प अहवालास 
सुधारित प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. त्यापैकी रूपये ४५.७२ कोटी कामाप्रित्यर्थ व 
रुपये ५.८७ कोटी अनुषंगिक खर्चासाठी तरतूद आहे. उपशीर्ष निहाय तरतुदींचा गोषवारा सोबत 
जोडण्यात येत आहे. 


प्रदान 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०१७/८५५/( प्र.क्र.२६४/१७)/ मध्यम प्रकल्प 

२. या योजनेस प्रदान केलेली तृतीय सुधारित प्रशासकौय मान्यता मध्यम प्रकल्प कार्यासनाच्या 
नोंदवहीमध्ये अनुक्रमांक १०/२०१९ वर नोंदवण्यात आली आहे. 

३. सदर प्रकल्पाचे उर्वरित काम नियोजित वेळेत व सुधारित प्रशासकीय मान्यता तरतुदीच्या मर्यादेत पूर्ण 
करण्यात यावे. 


४. या प्रकल्पाच्या कामावर होणारा खर्च मुख्य लेखाशीर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधा-यावरील 
भांडवली खर्च -मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प- वडिवळे मध्यम प्रकल्प (योजनांतर्गत) या लेखाशिर्षाखाली खर्च 
टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

५. सदर तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

५.१) मंजूर प्रशासकीय मान्यता किंमतीपेक्षा अधिक खर्च शासन मान्यतेविना केला असल्यास 
प्रथमत: 
जबाबदारी निश्चित करून खर्च नियमानुकूल करण्याची कार्यवाही करावी. 

आर्थिक दायित्व निर्माण होईल अशा नवीन घटकांचा शासन मान्यतेशिवाय प्रकल्पात समावेश 

करू नये. 

प्रगतीपथावरील निविदांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करण्यात यावी. पाणीसाठ्याचा सिंचनाकरिता 

जास्तीत जास्त लाभ होईल अशाप्रकारे उर्वरित कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात यावा व 

त्यानुसार कामे / निविदा प्रक्रिया करण्यात यावी. 

५.४) संपूर्ण लाभक्षेत्रामध्ये पाणी वापर संस्था स्थापन करुन सिंचन व्यवस्थापन पाणी वापर संस्थेस 
हस्तांतरित करावे. 

५.५) सदर सुधारित प्रशासकीय मान्यतेमुळे प्रकल्प कार्यान्वयीकरण्याच्या विविध टप्यावर झालेल्या 

अनियमितता नियमित केल्या आहेत असे म्हणता धरता येणार नाही. 

५.६) सदर योजनेसाठी कोणत्याही प्रयोजनार्थ मंजूर प्रशासकीय मान्यतेच्या मर्यादेबाहेर जाऊन, निधी 
वितरण अथवा अतिरिक्त खर्च करता येणार नाही. या संदर्भात प्रचलित शासन निर्णय, cwc 
ची मार्गदर्शक तत्वे, वित्त अधिकार मर्यादा, विहित केलेली निविदा कार्यपद्धती याची 
काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. 


YQ 


~ 


4.3 


~ 


६. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४) , अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक १०६/२०१९ 
दिनांक२३/०८/२०१९, वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-१२) , अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २२३/२०१९, 
दिनांक ०५/०९/२०१९ व संदर्भीय पत्र क्रमांक ५ अन्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या व्यय- अग्रक्रम 
समितीच्या दिनांक ०६/०९/२०१९ रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर झासन निर्णयाची अंमलबजावणी निर्गमित दिनांकापासून करण्यात यावी. 
८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०९१९१२५७३९०३२७ असा आहे. सदर झासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Dharane Mallikarjun 


lrappa 


सहपत्र :- उपशीर्षनिहाय तरतुदींचा गोषवारा 
शासनाचे उप सचिव 
प्रत, सहपत्रांसह :- 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 


पृष्ठ४पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०१७/८५५/( प्र.क्र.२६४/१७)/ मध्यम प्रकल्प 


मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.मंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक,मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 

मुख्य अभियंता (द.व प्री व सहसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

१४) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, पुणे. 

१५) उपसचिव (मो.प्र-१/ मो.प्र-२/जसं/निवसं/सिंव्य/लाक्षेवि/लपा/जवि),यांचे स्वीय सहाय्यक, 
जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

आंतरवित्त सल्लागार व उपसचिव यांचे स्वीय सहाय्यक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अधीक्षक अभियंता, पुणे पाटबंधारे मंडळ, पुणे. 

कार्यकारी अभियंता, पुणे पाटबंधारे विभाग, पुणे. 

वित्त विभाग ( व्यय-१२/ अर्थ-०२/अर्थ-१०/व्यय-६ अ), मंत्रालय, मुंबई. 

नियोजन विभाग (कार्यासन १४३४), मंत्रालय, मुंबई. 

मध्यम प्रकल्प कार्यासन संग्रहार्थ. 


<< See a LY 


aon 


Go 
99 
१२ 
१३ 


वह”. आ क . मिड 


१६ 
१७ 
4¢ 


१९ 


पृष्ठ ४पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुप्रमा-२०१७/८५५/( प्र.क्र.२६४/१७)/ मध्यम प्रकल्प 


वडिवळे मध्यम प्रकल्प, ता. मावळ, जिल्हा पुणे 


तृतीय सुप्रमा उपश्नीर्ष निहाय तरतुर्दीचा गोषवारा 
शासन निर्णय क्र. सुप्रमा-२०१७/८५५/( प्र.क्र. २६४/१७)/ मध्यम प्रकल्प दिनांक १९/०९/२०१९ चे सहपत्र. 


(किंमत रुपये लक्ष) 
तृतीय सुप्रमानुसार 
तरतूद 


उपशिर्ष 


पक्क काया 


क्यु- हत्यारे व औजारे ९०.६१ 


प्रकल्पाची एकूण किंमत ५१५९.३३ 


पृष्ठ४पैकी४ 


